दिव्यांग व्यक्ती sap  अधिनियम,२०१६ 
नुसारसंचालनालय , लेखा व कोषागारे व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा संचालनालय याकार्यालयातील व 
अधिनस्तकार्यालयातील गट-अ, ब, क व ड 
संवर्गातील पदाकरिता दिव्यांगांसाठी शासन सेवेत पदे 
सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८१/कोषा प्रशा-३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक : ०७ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा:- १) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८१ /कोषा प्रशा-३, 
दि.११.०२.२०२१. 
२) वित्त विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८१/कोषा प्रशा-३, 
दि.०४.०३.२०२२. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 

वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८१/कोषा प्रशा-३, दि.११.०२.२०२१ चे 
सहपत्र “विवरणपत्र-अ व विवरणपत्र-ब” मधील संचालनालय, लेखा व कोषागारे व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा संचालनालय आणि अधिनस्त कार्यालयातील गट-अ संवर्गातील “संचालक”, 
“सहसंचालक”, “उपसंचालक”, “सहायक संचालक”, व गट-ब मधील “लेखा अधिकारी”, 
“सहायक लेखा अधिकारी” ही पदे तसेच गट-क मधील “वरिष्ठ लेखा परीक्षक” हे पद 
“अंध/अल्पदृष्टी” या दिव्यांग प्रवर्गाकरिता सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
२. सदर झासन शुद्धीपत्रक, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी 
दिल्ली यांची दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. सदर हासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥8॥99॥[॥8.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक क्र 
२०२३०८०७१६४६५१९१०५ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरी ने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


A A Digitally signed by TANAJI RAGHUNATH PAWAR 
T. N J | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=FINANCE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9fb5ee9e082c5be972b25 1ab6848d0c9186e8961b 


R AG H U N AT H dfcbf9861251eb62d191d6c, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=94ED5C5700A6EEOBEA70FD85BD77F8CC88 


et 
E76B4D59B8BD74C71EF53EC941A59D, cn=TANAJI 
Pp AWA R RAGHUNATH PAWAR 
Date: 2023.08.07 16:54:06 +05'30' 


(ता.र.पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


शासनशुध्दीपत्रकक्रमांकःसेवाप्र-२०१९/प्र.क्र.८१ /कोषा प्रशा-३ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मुंबई 

७. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई 

१०. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), नागपूर 

११. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे 

१२. सह/उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१४. संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, नवी मुंबई 

१४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


